सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १४ ] 


मंगळवार , दिनांक २४ एप्रिल २०१८ : वैशाख ४ , शके १९४० [किंमत ० .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


अधिकारानुसार व महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग शासन 
जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

परिपत्रक क्रं . संकीर्ण - २०१६/ प्र . क्र . ४६६ / नवि - २० दिनांक २१ 
( नगर प्रशासन विभाग ) 

डिसेंबर , २०१६ नुसार मी जी . श्रीकांत , जिल्हाधिकारी लातूर 
__ आदेश 

असे जाहीर करतो की , लातूर जिल्ह्यातील औसा नगर परिषदेचे 
क्रं .२०१८ / नपाप्र.निवडणुक/ कावि - ३७० .- महाराष्ट्र नगर उपाध्यक्ष पद व एक नामनिर्देशित सदस्यांचे पद राजीनाम्यामुळे 
परिषद , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ रिक्त झाल्याने विद्यमान नगर परिषदेच्या उर्वरित कालावधीसाठी 
चे कलम ५१ अ-१ अ (९) व महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि । दिनांक २६ .०३.२०१८ च्या सभेमध्ये खालील प्रमाणे उपाध्यक्ष 
नगर पंचायती ( नामनिर्देश सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या यांची निवड झाली आहे व एक नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त 
करण्याची पध्दत ) नियम २०१० अन्वये प्राप्त झालेल्या झालेले आहेत . 


अ . क्र . 


नगर परिषदेचे नांव 


शेरा ( जर राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


निवडून आलेल्या 
उपाध्यक्षाचे नाव 


१ 


औसा 


शेख जावेद हमीदसाब 


निरंक 


अ . क्र . 


नगर परिषदेचे नांव 


स्वीकृत सदस्याचे नाव 


शेरा ( जर राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


| १ | औसा 


| 


सुर्यवंशी विनायक विष्णु 


। 


निरंक 


लातूर , २३/ ४/ २०१८ . 


( जी . श्रीकांत ) 
जिल्हाधिकारी , लातूर . 


औ. भाग- १ - अ ( असा .)- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २४ एप्रिल २०१८ : वैशाख ४ , शके १९४० 

भाग १ - अ असाधारण 

यांचे पत्र क्रं रानिआ/ मनपा .२०१८ /प्र. क्र .०१/ का - ०६ दिनांक 
जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

०५.०३. २०१८ नुसार मी जी . श्रीकांत , जिल्हाधिकारी लातूर 
( नगर प्रशासन विभाग ) 

असे जाहीर करतो की , लातूर जिल्ह्यातील नगर पंचायत 

देवणी पोट निवडणुक २०१८ मध्ये दिनांक २७.०३.२०१८ 
आदेश 

रोजी नामनिर्देशन वैध ठरलेल्या एकमेव उमेदवार बिनविरोध 
क्रं . २०१८/ नपाप्र . पो .नि . / कावि-३२. दिनांक २४/०४/ २०१८. 

निवडुन आलचे घोषित करण्यात आले असून त्यानुसार खालील 
महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर , पंचायती औद्योगीक नगरी 

उमेदवार त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या प्रभागातील जागेवर 
अधिनियम १९६५ चे कलम १९ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 

____ नगर पंचायत देवणी सदस्य म्हणून उर्वरित पदावधी करीता 
अधिकारानुसार व मा . राज्य निवडणुक आयोग महाराष्ट्र मुंबई । 

बिनविरोध निवडून आलेले आहेत . 


नगर पंचायत देवणी पोट निवडणूक प्रभाग क्रं . १० 


अ .क्र . | विजयी उमेदवाराचे नाव 


प्रभाग क्रं . 


शेरा ( जर राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


दारनुळे बबिता मच्छिंद्रनाथ 


अनु . जमाती महिला 


लातूर , २४/ ४/ २०१८ . 


( जी . श्रीकांत ) 
जिल्हाधिकारी , लातूर . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


